पुणे विभागातील राज्य संरक्षित स्मारकांचे नियंत्रित 
क्षेत्र यांचे फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण व लिडार सर्वेक्षण 
करणेबाबतच्या ब-१ निविदेस व सुधारित प्रशासकिय 
मान्यता तसेच वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३२०/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. स्मारक-२०२१/प्र.क्र.१९/सां.का.३, 
दिनांक २८.०९.२०२१. 
२) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.स्मारके/२०२३/२८४८, दिनांक २६.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

पुणे विभागातील राज्य संरक्षित स्मारकांचे नियंत्रित क्षेत्र यांचे फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण व लिडार सर्वेक्षण 
करणेबाबतच्या कामाच्या रु.३,५६,७५,०००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कामाची निविदा कार्यवाही पूर्ण करुन न्यूनतम 
निविदेचा प्रस्ताव व त्यानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा तसेच वित्तीय मान्यतेचा प्रस्ताव संचालकांनी 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्राव्दारे शासन मान्यतेस सादर केला आहे. सदर प्रस्तावानुसार निविदाकाराची ३.१०% 
कमी दराची निविदा आहे त्यामुळे या कामाच्या दायित्वात घट होत आहे. सबब, सदर न्यूनतम निविदेच्या 
प्रस्तावास व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची तसेच मार्च, २०२४ पर्यंत या कामावर खर्च होऊ शकणाऱ्या 
रु.१,५०,००,०००/- इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये पुणे विभागातील राज्य संरक्षित स्मारकांचे नियंत्रित क्षेत्र यांचे फोटोग्रामेटिक 
सर्वेक्षण व लिडार सर्वेक्षण करणेबाबतच्या कामाकरीता रु.३,३०,६८,६२७/- (अक्षरी तीन कोटी तीस लक्ष 
AGUS हजार सहाशे सत्तावीस फक्त) (वस्तू व सेवाकर व वास्तुविशारद मानधनासहीत) इतक्या रकमेस 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या कामाकरिताच्या Enercom Soution Pvt. Ltd, 
अहमदाबाद यांच्या रु.३,३०,६८,६२७/- (अक्षरी तीन कोटी तीस लक्ष अडुसष्ट हजार CEP सत्तावीस फक्त) 
(वस्तू व सेवाकर व वास्तुविशारद मानधनासही) इतक्या रकमेच्या न्यूनतम निविदेस तसेच मार्च, २०२४ पर्यंत 
या कामावर खर्च होऊ शकणाऱ्या रु.१,५०,००,०००/- (अक्षरी रु. एक कोटी पन्नास लक्ष मात्र इतक्या रकमेस 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


निविदाकाराचे नाव Enercom Soution Pvt. Ltd, अहमदाबाद 

अंदाजपत्रकीय रक्कम | रु.३,५६,७५,०००/- 

रुपये 

संचालनालयाचा अंदाजित | रु.२,७५,८४,३१५/- 

प्रकल्प खर्च 

निविदाकाराचा अंदाजित | रु. २,६७,२९,२०१/- 

प्रकल्प खर्च 

अभिप्राय Enercom Soution Pvt. Ltd, अहमदाबाद यांची निविदा ३.००% कमी 
दराची निविदा आहे. दरवाटाघटी नंतर ३.१०% कमी दराने काम करण्यास 
सहमती दर्शावलळी आह. सदर निविदा प्रथम क्रमांकाची (_-१) निविदा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३२०/सां.का.३ 


०२. सदर ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन व दुरुस्तीची कामे ही विशिष्ट प्रकारची असून सदर 
कामे पुरातत्वशासत्र संकेतानुसार करणे आवश्‍यक आहे. हे काम करण्यासाठी संचालक, पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सादर केलेल्या न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ चा भाग पहिला उपविभाग ५ मधील अ.क्र.६ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर काम हे पुरातत्वीय निकषानुसार/मानकानुसार पूर्ण होईल हे 
पाहण्याची जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय व संबंधित संवर्धन वास्तुविशारद 
यांची असेल. 


०४. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेड्डी -२ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ कला व 
संस्कृति (००) 903, पुरातत्वशास्त्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्टया महत्वाचे किले आणि 
धार्मिक स्थळे यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम), (२२०५ १३०२) २७ लहान बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली त्या 
त्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


०५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील 
अनुक्रमांक ६ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या 
अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१०४०५६७४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
M A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd 16f0ab65 1 4fc8598a9aa217e2508455856a7 
01adb1bb6ef9b120, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AFCOO6DAAE95DOF2CF7C7FO9CA 1 8CFOC9C9363A0 
5E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 


Date: 2023.11.29 10:42:04 +05'30' 


(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, पुणे. 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.३२०/सां.का.३ 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


